महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- संकीर्ण - २०२२/ प्र.क्र.२१५/१३स, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

मंत्रालय, विस्तार इमारत, 

मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक :- २९ नोव्हेंबर, २०२२. 


आदेडा 


ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक ०९.११.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये दिनांक 


१८.११.२०२२ ते दिनांक 20.92.2022 या कालावधीत राज्यातील ७७५१ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक 


कार्यक्रम जाहिर केला असून, यामध्ये निवडणूकीची नोटीस प्रासिद्ध करणे, नामनिर्देशन मागवून छाननी 


करणे, नामनिर्देशन मागे घेणे, मतदानाचा दिनांक, मतमोजणी व निकाल घोषीत करण्याचा दिनांक नमूद 


केला आहे. सदर ७७५१ ग्रामपंचायतींचा निकाला दिनांक 20.92.2022 रोजी असून जिल्हाधिकारी 


कार्यालयामार्फत निवडणूकीच्या निकाळाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा अंतिम दिनांक २३.१२.२०२२ 


असा असणे, 


ज्याअर्थी, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार 


सध्यपरिस्थिती ७१४७ इतक्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम देखील सुरु करण्यात आला 


आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आलेल्या ७१४७ 


सहकारी संस्थांपैकी “अ” वर्ग, ३८ “ब” वर्ग ११७०, “क” वर्गातील ३१५१ व “ड” वर्गातील २७८८ 


सहकारी संस्था असणे, 


ज्याअर्थी, राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका एकाच 


कालावधीत सुरु असल्याने गावागावामध्ये तणावग्रस्त परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच, 


अ” व “ब” वर्गातील सहकारी संस्थांच्या सदस्यांची संख्या ही मोठ्याप्रमाणात असून या वर्गातील 


सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र एक किंवा अनेक तालुक्‍्यांशी संबंधित असल्यामुळे बरेचशे मतदार 


मतदानापासून वंचित राहण्याची SAA असणे, 


शासन आदेडा क्रमांकः संकीर्ण - २०२२/ प्र.क्र.२१५/१३स 


त्याअर्थी, राज्यात सद्य:स्थितीत ७७५१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकांचा सुरू असलेला कार्यक्रम, 


त्याचप्रमाणे, ७१४७ सहकारी संस्थांचा निवडणूकीचा कार्यक्रम हे एकाच कालावधीत असल्याने जास्तीत 


जास्त मतदारांना निवडणूकीत सहभाग नोंदविता यावा यासाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 


१९६० चे कलम ७३कक मधील तरतूदीनुसार झासनास प्राप्त झालेल्या अधिकारात, वर्ग “क”, “ड” 


तसेच, वर्ग “इ” प्रकारच्या सहकारी संस्था, त्याचप्रमाणे ज्याप्रकरणी मा.उच्च/ मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 


निवडणूक घेण्याचे आदेशीत केले आहे, अशा सहकारी संस्था वगळून, राज्यातील “अ” व “ब” वर्गातील 


सहकारी संस्थांच्या निवडणूका या आदेशाच्या दिनांकापासून ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर 


दिनांक २० डिसेंबर,२०२२ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत. ज्या वर्गातील सहकारी संस्थांच्या 


निवडणूका या आदेशान्वये पुढे ढकलण्यात आलेल्या नाहीत त्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत शासनाने 


वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करून निवडणूका घेण्याबाबतची 


कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२२११२९१७१३२५२६०२ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikrushna Anandrao Wadekar 
ER 


Shrikrushna 11. 
Anandrao Wadekar ८ 


PERATION MARKETING 

arashtra, 

d&8bd282bfeb775611d0 
\C6DBI 


९60805, 
9E3C71FCD2EDF6 


(श्रीकृष्ण वाडेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी व सह निबंधक सहकारी संस्था 
प्रति, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सचिव, राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

विभागीय सहनिबंधक/ जिल्हा उपनिबंधक/ उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 
निवडनस्ती, कार्यासन १३-स. 


co ८७ A WO 


पृष्ठ २ पैकी 2 


